सन २०२२ तेंदूपाने हंगामाकरीता 
शासकीय / खाजगी भुमितून तेंदूपाने 
खरेदी दरास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.तेंदूआ-२०२१/प्र.क्र.१२६/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- 

१) महसूल व वन विभाग, अधिसूचना क्र.तेंदूआ-२०२१/प्र.क्र.१२६/फ-९, 
दिनांक ०४.१०.२०२१ 

२) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ट वनोपज) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र. 
कक्ष-२०(२)/ तेंदू/प्र.क्र.१०/२८२/२०२१-२२, दिनांक १३.१०.२०२१. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र वनोपज (व्यापार नियमन) अधिनियम, १९६९ च्या कलम ६ खाली नियुक्त केलेल्या 
सल्लागार समितीच्या शिफारशीस अनुसरुन, सन २०२२ च्या तेंदू हंगामासाठी शासकीय / खाजगी 
भूमीतून तेंदू पाने खरेदी दर पुढील प्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र प्रभागातील घटक प्रतीप्रमाण गोणी 


शासकीय भुमितून | खाजगी भुमितून 
खरेदी दर रुपये | खरेदी दर रुपये 
a गडचिरोली वन वृत्तातील भामरागड, सिरोंचा, ३४००/- ३४५०/- 
आलापल्ली, वडसा व गडचिरोली वन विभागातील 
सर्व घटक (गडचिरोली जिल्हा) 

2; चंद्रपूर, नागपूर, यवतमाळ व अमरावती २५००/- २५५०/- 
वनवृत्तातील सर्व घटक (गडचिरोळी वगळता 
विदर्भातील सर्व जिल्हा) 

a औरंगाबाद, धुळे, ठाणे, पुणे, कोल्हापूर आणि २२५०/- २३००/- 
नाशिक वनवृत्तातील सर्व घटक (गडचिरोली व 
विदर्भातील सर्व जिल्हे वगळून महाराष्ट्र 
राज्यातील इतर जिल्हे) 


शासन निर्णय क्रमांकः तेंदूआ-२०२१/प्र.क्र.१२६/फ-९ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२१५१६३६१३०४१९ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by GAJENDRA PRAKASH NARWANE 
GAJENDRA PRAKASH ५४५७७५५ see 
2.5.4.20=08895 1d0088e627aa56c9ab088add 1677b8ac27d63 


N A RWA N E 7c5cdf80b730f756dce9e8, cn=GAJENDRA PRAKASH 
NARWANE 


(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ट वनोपज ) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 

४. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

५. जिल्हाधिकारी (सवी 

६. मुख्य वनसंरक्षक (प्रा), ठाणे / नाशिक / पुणे / नागपूर / अमरावती/ औरंगाबाद/ धुळे/ 
यवतमाळ वनवृत्त. 

७. उपवनसंरक्षक (सर्व) 

८. महालेखापाल-।/॥ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 

९. वित्त विभाग, व्यय-१०, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१०.निवडनस्ती फ-९ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


